छत्रपती प्रमिळाराजे 


सर्वोपचार रुग्णालय, 


कोल्हापूर येथील इमारतीची व अंतर्गत रस्त्यांची 


देखभाळ व goed 


अंदाजपत्रकास 


करणेबाबत. 


करण्यासाठीच्या 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, HATH : जीसीए-२०२३/प्र.क्र.२२६/प्रजञा-१, 


गो. ते. रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा: १) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र .संवैशिवसं/छप्रसरुकोल्हापूर 
/इमारत्यांचीदुकरणे/१४८३/आय-प/२३, दिनांक १७.०६.२०२३. 


२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पत्र क्र.बैठक-२०२२३/प्र.क्र.४६/इमा-१ 


दिनांक.१५.०९.२०२३. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिपत्याखालील छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर येथील 


इमारतीची व अंतर्गत रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी मा.उच्चस्तरीय सचिव समितीने 
घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने रुपये ४३,७४,०५,००४/- (त्र्येचाळीस कोटी चौर्‍्याहत्तर लक्ष पाच 


हजार चार) इतक्या रक्कमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव 


अदांजित किंमत 


& Road, Tal.- Karveer, Dist.- Kolhapur 


[| Repairs & Maintenance of C.P.R. Hospital Campus Building 


83,08, 04, 008/- 


एकूण अदांजित किंमत 


४३,७४,०५,००४/- 


अटी :- 


१) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 


महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए -२०२३/प्र.क्र.२२६/प्रशा-१ 


२) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

४ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

६) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

७ ज्या घटकासाठी काम करायचे आहे त्या घटकातील बाब पूर्ण घटकासाठी 
वापरावी.(उदा.एका मजल्यावरील पाईप्स पूर्णत: बदलण्यात यावे.) 


८) केलेल्या कामाची नोंद पी.आर.बी. वर घेण्यात यावी. 


२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
४२१० ००४१ (५३) - मोठी बांधकामे 


३. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 92.08.2023 रोजी 
आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्राप्त सहमती व त्यानुषंगाने प्राप्त इतिवृत्तानुसार तसेच 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
२०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप विभाग-५, अनुक्रमांक- 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए -२०२३/प्र.क्र.२२६/प्रशा-१ 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००६१२४६२३१०१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHETTY smectite 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर. 
६) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
७) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
८) अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती 


प्रमिळाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर. 
९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 


गण 


१०) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. 


99) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
१२) निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


